महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-०२२- २२७९२३२३४४ Email ID : desk14.gad-mh @ gov.in 
प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य 

क्रमांक:- संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.९४/प्रशा-१ दिनांक: २०.०९.२०२४ 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना) 
संबंधित प्रशासकीय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२. 


विषय: राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२४-२५ मधील प्रशिक्षण.. 
अवर सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 


संदर्भ: शासनाचे समक्रमांकाचे दि. ०४.०९.२०२४ रोजीचे पत्र. 


महोदय/महोदया, 

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन पत्रान्वये, अवर सचिव पदावर पदोन्नत झालेल्या 
अधिकाऱ्यांसाठी wards चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे येथे दि.२३.०९.२०२४ ते 
०४.१०.२०२४ या कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले आहे. 
२. या प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी खाली नमूद अवर सचिवांची नावे 
उक्त प्रशिक्षण सत्रामधून प्रशासकीय कारणास्तव वगळण्यात येत आहे. 


अ.क्र अवर सचिवांचे नांव विभाग 
शि श्री म.म. लाड सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२ | at सु.दि. पाष्टे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
३ श्री सं. ना. जाधव महसूल व वन विभाग 
४ श्री ULF. खान अल्पसंख्याक विकास विभाग 
५ श्री द.व. खारके सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
६ | att अ.का. SEPA नगर विकास विभाग 
७ श्री दि.आ. वणिरे उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
८ श्री सु.वि. उकिरडे गृहनिर्माण विभाग 
९ | श्रीमती | कौ. र. मरगज जलसंपदा विभाग 


शासन पत्र क्रमांकः संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.९४/प्रशा-१ 


अ.क्र अवर सचिवांचे नांव विभाग 
१० | श्रीमती | अ.अ. परब सामान्य प्रशासन विभाग 
११ श्री म.वा.सारंग इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
१२ | श्रीमती | सु.म. घाडगे नियोजन विभाग 
93 श्रीमती | स्मि.स. राणे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१४ श्री सु.स. सामंत महसूल व वन विभाग 
१५ | श्रीमती | पू. 0. मानकर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१६ | श्रीमती | उ. पो. सावंत सामान्य प्रशासन विभाग 
१७ श्री प्र.वि. कुलकर्णी महिला व बाल विकास विभाग 
१८ श्री अमु. डहाळे वित्त विभाग 
१९ श्री वि.सो. मेढे उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
२० | श्रीमती | क. प्र. पिसे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२१ | श्रीमती | मा. सं. शिदे सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
२२ श्री दे. ह. डाबेराव ग्राम विकास विभाग 
(प्रतिनि-राज्य माहिती आयोग, अमरावती) 
२३ श्री रा. सु. वडनेरकर विधि व न्याय विभाग 


३. उपरोक्त अवर सचिव यानंतर आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण सत्रासाठी उपस्थित न 


राहिल्यास शासन अधिसूचना, दि.०२.०२.२०२२ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या म.ना.से. (कालबध्द 


प्रशिक्षण) नियम २०२२ मधील नियम ५ मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र ठरतील. सदर बाब 


संबंधित अवर सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. 


४. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२०१९०८०८४८०७ हा आहे. सदर पत्र डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत-माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव. 
१) सत्र संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे. 
२) संबंधित अवर सचिव (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
3) निवडनस्ती प्रज्ञा-१. 


आपला, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO 


PARAB 


Date: 2024.09.20 19:09:09 +05'30' 


(ग.स.परब) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


